Intelligent Traffic Management System(ITMS) 
प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या 
मे.केपीएमजी या सल्लागार कंपनीस केलेल्या कामाचे 
देयक अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३११८ /प्र.क्र.१७/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ एप्रिल २०१९ 


१. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक : 9॥॥)-मातंस ०८०/ 
४/२०१४-७/७ DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.२०.०३.२०१८ 

२. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, 
दि. २०.०५.२०१५. 

३. गृह विभाग, कार्यादेश पत्र क्रमांक: व्हीटीपी ३११८/प्र.क्र.३०/पोल-३, 
दिनांक ३०.०५.२०१८ 

४. मे.केपीएमजी या सल्लागार कंपनीची दि.०७.०२.२०१९ ची देयके. 


प्रस्तावना :- 
Intelligent Traffic Management System(ITMS) प्रकल्प राबविण्याकरीता प्रकल्प 


सल्लागार म्हणून मे.केपीएमजी या सल्लागार कंपनीला दि.३० मे ,२०१८ च्या पत्रान्वये कार्यादेश 
देण्यात आळे आहेत.त्यानुसार सदर प्रकल्पासाठी मे.केपीएमजी या सल्लागार या कंपनीला माहिती 
व तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.२०.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार प्रतिव्यक्ती - 
प्रतिमहा (Man-Months) तत्वावर मानधन अनुज्ञेय करण्यात आळे आहे. सदर कंपनीने उपरोक्‍त 
प्रकल्पासंदर्भात सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर करणे या टप्प्यापर्यंत काम पाहिले आहे. 
सबब सदर कामाची देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

Intelligent Traffic Management System(ITMS) प्रकल्प राबविण्याकरीता प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून मे.केपीएमजी या सल्लागार कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०३.२०१८ अन्वये निश्चित केल्यानुसार 
त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार मे.केपीएमजी कंपनीला Intelligent Traffic 
Management System(ITMS) प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणुन सविस्तर प्रकल्प अहवाल 
(DPR) सादर करणे या टप्प्यापर्यंतच्या कामासाठी रु.५४,१६,२००/- (अक्षरी रुपये चोपन्न लाख 
सोळा हजार Sal) एवढ्या रकमेची देयके अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३११८ /प्र.क्र.१७/पोल-३ 


२. सदर देयकांचा सविस्तर तपठिळ खालीलप्रमाणे आहे:- 


Intelligent Traffic Management System(ITMS) प्रकल्प राबविण्याकरीता प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून मे.केपीएमजी या सल्लागार कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून सविस्तर प्रकल्प 
अहवाल (DPR) सादर करणे या टप्प्यापर्यंतच्या कामासाठी रु.५४,१६,२००/- (अक्षरी रुपये चोपन्न 
लाख सोळा हजार GA) एवढ्या देयकाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे 


तक्ता क्र. १ 
Man Month Duration Total Man Month 
Sr. No. of 
Type of Resource Rate as per GR (In Months) Rate 
No Resources 
(In INR Lakhs) (In INR) 
दि .| Principal Consultant 1 3.24 5 16,20,000 
Mitesh Shah 
2.| Managing Consultant 1 2.79 3 8,37,000 
Monika Malik 
.| Senior Consultant 1 2.52 4 10,08,000 
Mayank Tanwar 
4.| Consultant 1 2.25 5 11,25,000 
Kathesh Kumar 
Total exclusive of GST 45,90,000 
Total inclusive of 18% GST (9% SGST + 9% CGST) 54,16,200 


टीप:- 

अ) उपरोक्त देयक या संदर्भात नमुद शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ मध्ये नमुद केल्यानुसार सदर 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात 
येत आहे. 

ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या 4% च्या 
प्रमाणात प्रवास,भोजन व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 

क) संदर्भ क्र.४ अन्वये मे.अर्नेस्ट अँड यंग कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा 
अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर रकमांमध्ये १८% वस्तू आणि सेवा कर 
समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

ड) सदर प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम संबधित कंपनीकडून 
समायोजीत करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 

इ) सदर देयके आयकर व इतर कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३११८ /प्र.क्र.१७/पोल-३ 


३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च “मागणी क्र.१, २०५५- पोलीस (००) ११५, पोलीस दलाचे 
आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ 
ए०३२), १३ कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षाखाली टाकून तो सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील 
मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर), 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या 
अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४०९१७१०१०२७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


hd Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 
| al e S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b31e36ff1d612a85453ca984b7 
ee 4e28fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaji 
Appaji Saste = 
Date: 2019.04.09 17:15:38 +05'30' 
(दिनेश सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


Wd: 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन,मंत्रालय, मुंबई. 
९. मे.केपीएमजी, मुंबई. 

१०. अर्थ शाखा, गृह विभाग. 

११. निवड नस्ती / पोल-३ 


Cc Av A LO 


KKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


